जिल्हा नियोजन समिती, पुणे या समितीवर 
"नामनिर्देशित" तसेच “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५५ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२१ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती पुणे यांचे पत्र क्र.जिनिसपु/ 
नि-६/ना.स./२०२०-२१/२५५६, दि.२७/११/२०२०. 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधीळ कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 


येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या चार व्यक्तिची 
“नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून पुणे जिल्ह्याच्या 
जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 
३. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे 
अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११९११५७०६४४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Vijesing Fatt e 
harasht Planning 


Vijesing fed napa नात 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8f17 5e2d7d4b6a8 
bba99c51d275801bcdf1b, 


Fattesing Vasave sissies imti की 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,पुणे यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५५/का-१४८१- अ, 


७.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,पुणे 

९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग,पुणे. 

१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,पुणे. 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५५/का-१४८१- अ, 


झासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ५५/का-१४८१- अ,दि. १९ जानेवारी, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशनाचे सदस्य:- 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
१ | डॉ.श्री.अमोळ कोल्हे, लोकसभा | जिजाई बंगला, कोल्हे मळा, 
सदस्य नारायणगाव,ता.जुन्नर,जि.पुणे. 
२ श्री.संजय जगताप , विधानसभा | आनंदी बंगला, साईकृपा हाउसिंग 
सदस्य सोसायटी,सोपाननगर सासवड, 
ता.पुरंदर,जि.पुणे. 
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
q श्री. माणिकराव महादेव झेंडे मु.पो. पांडेश्वर,ता.पुरंदर,जि.पुणे 
२ | att. विक्रम काशिनाथराव खुटवड मु.पो.हातवे खुर्द,ता.भोर,जि.पुणे 
३ | श्री. अमित सुभाष कंधारे मु.पो.कोढावळे,ता.मुळशी,जि.पुणे 
४ श्री. संतोष आबासाहेब कांचन मु.पो.लोणी काळभोर,ता.हवेली,जि.पुणे 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले विशेष निमंत्रित :- 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
१ | श्री.सत्वशिल मधुकर शितोळे मु.पो.पाटस,ता.दौड,जि.पुणे 
२ | श्री. निवृत्ती ज्ञानोबा बांदल सर्व्हे नं.५४, प्लॉट नं.९०३/९०४,अरोनेस्ट 
सोसायटी, उंड्री,ता.हवेली,जि.पुणे 
३ | aba बबनराव सांडभोर रा.माळीमळा,राजगुरूनगर,ता.खेड,जि.पुणे 
४ श्री. विठ्ठल दगडू शिदे रा.इंदोरी,ता.मावळ,जि.पुणे 
५ | श्री.विकास बळीराम दरेकर मु.पो.गुंजाळवाडी,ता.जुन्नर,जि.पुणे 
६ । श्री.पंडित गेणभाऊ दरेकर मु.पो.सणसवाडी,ता.शिरूर,जि.पुणे 
७ | श्री. सचिन अशोकराव सपकाळ रा.सपकाळवाडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे 
८ | श्री. माणिक बाळासो निबाळकर मु.एखतपूर,पो.खळद,ता.पुरंदर,जि.पुणे 
९ | श्री. हरद गणपत हुलावळे मु.पो.कार्ला,ता.मावळ, जि.पुणे 
| 4° | ० | श्री. ज्ञानेश्वर रावजी खंडागळे मांजरवाडी, ता.जुन्नर, जि.पुणे 
११ | श्री. रामकृष्ण हेमचंद्र सातव पाटील वाघोली पाटील वस्ती(सोपा),भैरवनाथ 
मंदिराशेजारी,ता.हवेली,जि.पुणे 


KKKKKKKKKKKKKKKKKEKKRKKAR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


